राज्यस्तरीय कृषि प्रदर्शन परळी, बीड 
साठी निधी उपलब्ध करुन देण्यास 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१०२/३-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २४ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा: 
१. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.४१/३ 
अ,दि.०५.०१.२०१७ 
२. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२२६/३ अ, 
दि.१६.१०.२०२० 
३. कृषि संचालक (आत्मा) यांचे पत्र क्र.कृआ/सं.आत्मा/प्र.क्र.१३/जिकृम/५०८/२४, 
दि.२४.०७.२०२४ 
४. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि. २५.०७.२०२४ 
५. कृषि संचालक (आत्मा) यांचे पत्र क्र.कृआ/सं.आत्मा/प्र.क्र.१३/जिकृम/५६७/२४, 
दि.०९.०८.२०२४ 
६. कृषि संचाळक (आत्मा) यांचे पत्र क्र.कृआ/सं.आत्मा/प्र.क्र.१३/जिकृम/६०४/२४, 
दिर रवा 
. कृषिव पदुम विभाग, शासन पत्र क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१०३/३-अ, दि.०४.०९.२०२४ 
८. मा. मंत्री (कृषि) यांच्या अध्यक्षतेखाली “राज्यस्तरीय कृषि प्रदर्शन आयोजनाबाबत” 
दि.०१.०८.२०२४ व दि.१३.०८.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकींचे इतिवृत्त, 
दि.८.०९.२०२४ व दि.१९.०८.२०२४ 
प्रस्तावना- 


राज्यस्तरीय कृषि प्रदर्शन परळी, जिल्हा बीड येथे दि. २१ ते २६ ऑगस्ट, २०२४ या 
कालावधीत आयोजित करण्याबाबत मा.मंत्री (कृषि) यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०१.०८.२०२४ 
व दि.१३.०८.२०२४ रोजी आयोजित बैठकीत निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे सदर प्रदर्शन आयोजित 
करण्यात आले होते. सदर प्रदर्शनाकरिता रु.३.४० कोटी इतकी रक्‍कम सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षामध्ये “जिल्हा कृषि महोत्सव” या योजनेकरिता उपलब्ध असलेल्या मंजूर तरतूदीतून खर्च 
करण्यास परवानगी देण्याची विनंती उपरोक्‍त वाचा मधील अ.क्र.५ येथील कृषि संचालक (आत्मा) 
यांच्या दि.०९.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१०२/३-ओ 


शासन निर्णय- 

१. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये बीड जिल्ह्यातील परळी येथे दि. २१ ते २६ ऑगस्ट, 
२०२४ या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या “राज्यस्तरीय कृषि प्रदर्शन” या कार्यक्रमाकरिता 
रु.३.४० कोटी (अक्षरी रुपये तीन कोटी चाळीस लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षामध्ये “जिल्हा कृषि महोत्सव” या योजनेकरिता उपलब्ध असलेल्या मंजूर तरतूदीतून 
खर्च करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. याकरिता उपलब्ध करुन दिलेला निधी खालील लेखाशिर्षाखाली खर्च करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक डी-३ 

(०१) (५४) जिल्हा कृषि महोत्सव योजना 
(१०० टक्के राज्य योजना) (कार्यक्रम) 
(२४०१ ए ६९१) 

३३-अर्थसहाय्य 


३. सदर निधी बीडीएस प्रणालीवर आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत 


करण्यात यावा. तसेच सदर निधी खर्च करण्याकरिता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना 


नियंत्रण अधिकारी तसेच सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व 


संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


8. आयुक्त (कृषि) यांनी सदरचा निधी आहरित व वितरीत करताना या प्रदर्शनासाठी नेमका 


किती खर्च झाला आहे, याची तपासणी करून त्यानुसारच निधी आहरित व वितरीत करण्याबाबतची 
दक्षता घ्यावी. 


ष्‌. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, आत्मा नियामक मंडळ, बीड यांनी “राज्यस्तरीय कृषि 


प्रदर्शन, परळी” आयोजनाचे अहवाल आयुक्त (कृषि) यांना कार्यक्रम आयोजनानंतर एक महिन्यात 


सादर करावेत. सदर प्राप्त अहवाल विचारात घेऊन आयुक्‍त (कृषि) यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही 
करावी. 


६. सदर वितरीत निधीच्या अंतर्गत झालेल्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाकडे सत्वर 


सादर करण्याची कार्यवाही आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी. 


७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३०७/२०२४/व्यय-१, 


दि.१२.०९.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१०२/३-ओ 


८. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२४१५२७१४५००१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 
ANT H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f981 d5a9fec2e5d5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5420df7cbaa28990 
१७92836, postalCode=400 


rialNumber=90BBB9D3E7E74DE43F 8070E2A9AGS5BFD42747F 199SA4F22F 
DC0240939AAB0835, SANTOSH BANSIRAO KARAD 
2024.09.24 15:29:09 +05'30' 


(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 


. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, उर्जा, राजशिष्टाचार) 


यांचे सचिव 


. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

. सचिव (कृषि), मंत्रालय, मुंबई 

. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१ मुंबई, महाराष्ट्र २ नागपूर 
९. 


महालेखापाल, ( लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र-१ मुंबई, महाराष्ट्र २ नागपूर 


१०.विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर. 

११.आयुक्‍्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२.संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३.सह सचिव, कार्यासन व्यय-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.प्रकल्प संचालक, आत्मा, बीड. 

१५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१७.कृषि व पदुम विभाग/ कार्या.२ अ, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवड नस्ती /कार्या.३ अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


